दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, पंढरपूर क्र.२, 
ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर या कार्यालयाच्या नवीन 
इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२३/२१८/प्र.क्र.४४/म-१ 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १ नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-९/ 
आस्था-७/नइबां/दुनि/पंढरपूर क्र.२/२०२३/०५, दिनांक १२.०१.२०२३. 
२) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. का-७/ 
लेखा/>1, ?०॥०//१२९/२०२३, दिनांक 03.02.2023. 
प्रस्तावना :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, पंढरपूर क्र.२, 
ता.पंढरपूर, जिल्हा-सोलापूर या कार्यालयासाठी नवीन इमारत बांधकामासाठी रु.१,६१,३०,५८१.८७/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी एकसष्ट लाख तीस हजार Waal एक्याऐशी मात्र) (Say १5.१६१.३१) लक्ष इतक्या 
किंमतीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी 
संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये केली आहे. 


०२. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर यांनी तयार केले 
असून, क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक ARIAT (Technical sanction) प्रदान करण्यास सक्षम अधिकारी 
(Superintending Engineer, सा. बां. मंडळ, सोलापूर ) यांनी तांत्रीक मान्यता प्रदान केली असून क्षेत्रीय 
स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे यांनी सहमती दर्शवली आहे. 


०३. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२०२३ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. 
शासन निर्णय :- 


सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर यांचे अधिनस्त दुय्यम निबंधक श्रेणी-१, पंढरपूर क्र.२, 
ता.पंढरपूर, जिल्हा-सोलापूर या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामास रु.१,६१,३०,५८१.८७/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी एकसष्ट लाख तीस हजार oral एक्याऐजी मात्र) (Say Rs.9§9.39) लक्ष इतक्या 
किंमतीस सोबतच्या सहपत्र "अ" अनुसार खालील अटींच्या अधिन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करीत आहे. 


(i) प्रस्तुत काम हाती घेण्यापूर्वी या कामाचे नकाशो व आराखडे शासकीय वास्तुशास्त्रज्ञ यांचेकडून 
मंजूर करुन घेणे बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर त्यावर उपभोक्ता विभागाची स्वाक्षरी घेणे आवश्‍यक आहे. 


(i) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 
(ii) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
(vi) प्रस्तावातील खरेदीझी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणाळीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा खरेदीकरिता केंद्र 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२३/२१८/प्र.क्र.४४/म-१ 


शासनाने विकसीत केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे शक्य आहे किंवा कसे, या बाबीचा 
उपभोक्ता विभागाने त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्ररित्या विचार करावा. 


(९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(Vi) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

vi) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


(vii) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


०२. सदर कामासाठी येणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र.एच-८, ४०५९- 
सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, नोंदणी व मुद्रांक विभाग इमारतीचे बांधकाम (४०५९ २४९७) या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर कामाची सुरुवात सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 
og. सदर मान्यता वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचेकडील शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००८/ 
प्र.क्र.७०/२००८/विनिमय, दि.१५.०५.२००९ व सुधारित क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अ.क्र.१, नियम-१३४ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०९२५१८०६०६५५१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRACHI SUBHASH 


PRACHI PALAV 


S S DN: CN = PRACHI SUBHASH PALAV, C = 
IN, S = Mah htra, O = GOVERNMENT 
SUBHASH PALAY Or inatinnastina Ou REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT 
Date: 2023.09.25 18:09:20 +05'30' 


(प्राची सुभाष पालव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (मुळ अंदाजपत्रकांसह) 
प्रत, 

१) महालेखापाल, १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

२) महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

३) नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, पुणे विभाग, पुणे. 

४) सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१, सोलापूर (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

५) संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर (नों.म.नि.यांचेमार्फत) 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (नों.म.नि. यांचेमार्फत) 

७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (कार्या. इमा २), मंत्रालय, मुंबई 

८) निवडनस्ती (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


| a | a सहपत्र-अ शासन ं 
; : न निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२३/२१८/प्र.क्र.४४/म-१ 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


is Ibo @ Of Work :- Esti Cc : | 
गुं Block a of Construction Of Sub Registrar's Office Building (Class-1) at 
andharpur Tal.Pandharpur Dist. Solapur 


Recapitulation Sheet 


Unit Rate Norms 


: 


Particulars of Scope Arca In Sqm | Rs. Per 
१ i “ae ai Component Wise 
a 5 i u ह 
1. तालात गत न त स्त 
७५०७०५७001 :.क्‍क्‍ाक्‍न 
eo \Ground Floor -221.57 Sqm f 221.57_ ¥-_Rs.30,700.50 0080220. Rs.6,802,309.79,— 
१-५. Total B.U.A=| 221.57 0 | ब्रश 
+ a 11 [5७ Total (a) __¢ Rs.6,802,309.79 
as 5) Pipeline eee Rs.0.00 . 
Rs.0.00 


wi ~~ {Bio Digester (upto 400 users) 
$. :0) [SSR It.No.51.112 
} है hid) ain/Roof water Harvesting 


As per Detailed estimate attached Rs.162,329.00 pf" 


Rs.350,000.00 


Rs.200,000.00 

~ Rs.775,495.00 

~ Rs. 1,487,824.00 

sofia |. | Rs.340,115.00 - 
CS [Sub Total (2) | _Rs.340,115.00 -- 


Rs.372,353.90 ,- 


As per Electric Dept. Demand 


py (©) Jexecute 
3 ५1) Ramp for Handicaps 
१. (टो [Furniture Rs 5000/- Sqm 


~” 
o 2 
igi} 
टर र 
nw 
2 7) 
jo) 
=H 
की 
3०] 
2 
io} 
Gc 
[mal 
छठ 
lon 
oO 
| 


Rs.5,000.00 
Sub Total (b+ctdt+e+ftg) 


32 Water Supply & Sanitary Works 


—— As per Electric Dept. Demand 


3. Electrification Internal es 
| 5 per Electric Dept. Demand Rs.446,824.68 - 
As per Electric Dept. Demand Rs.150,000.00 + 


----- As per Electric Dept. Demand Rs.50,000.00 ' 
Rs.1,019,178.580 


Sub Total (A Rs.9,649,427.37 


| 


il 


MSESCL Connection charges 
। Fire Fighting Arrangements etc 


पक्या कवेत: 
I 


Pie 
Sigg __ [MISCELLANEOUS ITEMS 
~~ | [Compound wall & Gate (Rmt) 


= = 
८. तु {Internal Roads (Rmt) 


As per Detailed estimate attached | _Rs.1,1 59,643.00 _ 


As per Detailed estimate attached Rs.195,677.50 
Rs.60,813.00 


| 


tl AE 
Eid 


} RCC Gutter/flag post - 
A 1 Development of Ground 
5.0.00 


222715 
जक iV (Parking 
. ७४ ‘Retaining wall 


8८.३1 Land Scaping 
‘ & Detail 


Rs.0.00 


er 
2. (4 
२५.100,000.00 ,- 


१ 


aes 


Mg 90 Investingations 

3 #"'Land Survey परगणा 
Bi Sub Total (B) | _Rs-1,516,133.50 
ae oprona ems ___| an eae! 
ig ca {Underground Water Tank for R/W Pe कक Pee del Rs.0.00 
४ गाया Main storage,Pump _ end Rs.0.00 
ी 101 Conditioning fee al As per Electric Dept. Demand Rs.75,000.00 ._ 
४ External Toilets (public toilet Building) ae Rs.0.00 
Rs.350,000.00 


223232 


EST £ 


Rs.425,000.00 
/ 


© 
La: | 
82) 
{oO 
Q 
ot 
mia 
ठु. त 
32 
ols 
pw 
ale 
= 
a 


"आक 4: AN. 
के 


>>> 
7 


Pay 


5S 


२ ee 


(8 Scanned with OKEN Scanner 


ea 


| we 

sot PROVISIONS ee 
J ty डं | जा = ry | 

७-४ (धयनळककायळा [| RR 
“pat [Centage %७ [| | 

‘oe neal aaeensenn Sines 
a G ० = 
1108600 ee ee 
HY [Pies Exalaion omen] [| Rt 
हक 1% on ee ee ee 
te an Add Consultant Fees 1.5% for 

ee -~ “RCC Design. Rs.173,858.00 


3 

i 1... 

र || 

+ : |TOTAL COST OF PROJECT (TPC) 1111 (A+B+C+D) Rs.16,130,581.87 


Say Rs. Lakhs 


Peas; 
6९१९ 
r 


v 


ie Tp - द ee 
: : el a ees 
eo] [11 Arn in sqm) ती: 
a 


Rs.72,801.29 /- 


Rs.16,130,581.87 


Clery 
र महसूल व वन विभाग, 


मंत्रालय, सुंबई-४०० ०३२. 


(3 Scanned with OKEN Scanner 


